महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक:- संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 

दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ ते ०४ ऑक्टोबर, २०२४ सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४-२५ मधील प्रशिक्षण.. 
अवर सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९१२-अ, दि.२३.०९.२०११. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, 
दि.०२.०२.२०२२. 
3) यड्ठावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे पत्र क्र. 
STPEA/2028-24/PP-GAD Dept/0&/28, दि.२४.०७.२०२४ 
महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आळे 
आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२३.०९.२०११ अन्वये 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-अ करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा 
विहित करण्यात आला आहे. 


२. त्यानुसार अवर सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, 
बाणेर रस्ता, पुणे ४११ ००७ येथे दि.२३.०९.२०२४ ते ०४.१०.२०२४ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आळे आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या अवर 
सचिवांची यादी सोबत जोडली आहे. 

३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, दि.१३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


४. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील अ.क्र. १ ते ७ येथील नमूद अवर सचिवांचे नामनिर्देशन यापूर्वी 
आयोजित प्रशिक्षणासाठी करण्यात आले होते. तथापि, विभागाने/वैयक्तिक कारणास्तव त्यांच्या विनंतीनुसार 
त्यांचे नाव प्रशिक्षणातून वगळण्यात आले होते. सदर अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन दि.२३.०९.२०२४ ते 
दि.०४.१०.२०२४ या कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी पुन्हा करण्यात येत असून, वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
प्रशिक्षणासाठी जाणे बंधनकारक राहील. सदर प्रशिक्षणातून त्यांचे नाव वगळण्याबाबतची विनंती मान्य केली 
जाणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी अवर 
सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 

५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी 
दि.२२.०९.२०२४ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दि. २३.०९.२०२४ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, 
बाणेर रस्ता, पुणे येथे पोहचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात 
घेऊन प्रशिक्षणार्थीस कळवावे. नामनिर्देशित अवर सचिव यांना संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे 
सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत सहायक प्राध्यापक तथा सत्रसंचालक, यशवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 

६. नामनिर्देशित अवर सचिव यांनी सत्र संचाळक तथा सहायक प्राध्यापक, राप्रनिमुयं यशदा, पुणे 
डॉ. किरण धांडे (मो.क्र.१६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashada.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, 


पुणे, श्रीमती रुपाली धालपे (मो.क्र.9७२१००४२३७) (rupali.dhaloe@yashada.org) यांच्याशी संपर्क साधावा 


७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०४१७२८००९४०७ हा असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
आपला, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.04 17:28:28 +05'30' 


(ग. स. परब) 
सोबत:-वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 

१) सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
सह/उप सचिव (का.१२ आ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अवर सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
निवडनस्ती प्रशा-१. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशा-१ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार AAT ARTS चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या मार्फत आयोजित 


करण्यात आलेले पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


कालावधी 


rs 


दि.२३.०९.२०२४ ते दि.०४.१०.२०२४ 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), 
राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे ४११ ००७. 
ई-मेल kiran.dhande@yashada.org 


सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक डॉ.किरण धांडे 


(मो.क्र.९६६५२४६१९८) 
प्रशिक्षणार्थी पदनाम:-अवर सचिव 
अ. | अधिकाऱ्यांचे | सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी ई-मेलचा पत्ता 
क्र. क्रमांक 
| 9 2 3 ie | 4 
णि श्रीमती AN. Bre अ.सं.वि.वि ९९२३०००३०७ | mangal.nitnaware@nic.in 
(मं.आ.नितनवरे) 
२ श्री. म.म.लाड सा.आ.वि. ९८६९५४९७३१ | Mahesh.lad@gov.in 
3 | att. सा.व.पाटील अ.सं.वि.वि. ९८९२७९४२२९ | sarangkumar. patil @nic.in 
४ | St. अ.धो.भोसले सा.प्र.वि. ९९६०७१८२४३ | ajay.bhosale@nic.in 
yg श्री. सु.दि.पाष्टे पर्यटन व ९८६९५२१४६५ | sumant.paste@nic.in 
सां.का.वि. 
६ श्री. सं.ना.जाधव म.वव.वि. ९८६७९९७७६५ | sanjay.jadhav@nic.in 
9 श्री. नि. शां. उ.व तं.शि.वि ९९६७५६८८८९. | nitin.kshirasagar@nic.in 
क्षीरसागर 
८ | ot. ज. क्या. खान अ.सं.वि.वि. ९९६०४१३९९२ | jahangir.khan@nic.in 
९ | श्री. स.म.खैरमोडे | सा.न्या.व वि.स.वि. | ८१०८९३१९९९ | satish.khairmode @nic.in 
शि श्री. क.सि.बडगुजर वित्त विभाग ९८७०४३५५४४ | kamlakar.badgujar@nic.in 
ae श्री. दे.सा.भगुरे सा.प्र.वि. ७२०८८६९२०४ | devidas.bhagure@nic.in 
१२ | श्री. सु.सु.सोनार सा.प्र.वि. ९६९९५५५४२४ | sunil.sonar@nic.in 
१३ | श्री. द.व.खारके सा.बां.वि. ९८२१५१९८९९ | dvkharke@ gmail.com 
१४ | श्री. अ. सौं. कायंदे सा. आ.वि ९८६७७२५७२६ | ashok.kayande @nic.in 
१५ | श्री.सु.द.धोडे वै.शि.व औ.द्र.वि. | ८१०८५११६२२ | sunilkumar.dhonde @nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


अ. praia नांव | सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी ई-मेलचा पत्ता 


अ 

क्र. क्रमांक 

व्यि २ ३ ae ष्‌ 

१६ | श्री. अ.ज.कांबळे आ.वि.वि. ९८२१५३६९३३ | arvind.kamble@nic.in 

१७ | श्री. अ.का.लकक्‍्कस न.वि.वि. ९८९२४५३७४७ | ashok.lakkas@nic.in 

१८ | श्री. दि.आ.वणिरे उ.ऊ.व का.वि. | ९८१९३३९०३२ | dilip.vanire@nic.in 

१९ । श्री. प्र.रा.मोरे आ.वि.वि. ९९६७१६४४४५ | Pradeep.more@nic.in 

२० | श्री. कि.का.शिदे सा.प्र.वि. ९७७३३९९७९६ | kiran.shinde @nic.in 

29 श्रीमती शि. भा. वित्त विभाग ९८२०४७८४३० | shilpa.bhogate@nic.in 
भोगटे 

२२ श्री. मु.म मुंडे We विभाग ९९६९१३३२३४ | murlidhar.munde @nic.in 

२३ श्री. सु.वि.उकिरडे | गृह निर्माण विभाग | ९८७०२९३४९३ | sunil.ukirade@nic.in 

२४ | श्रीमती कौ. र. जलसंपदा विभाग | ९७०२७८४८४७ | kaumudi.margaj@nic.in 
मरगज 

२५ । श्रीमती शु.स.शिंदे वित्त विभाग ९८६९३०६९८७ | shubhangi.shinde @nic.in 

२६ | श्री. दा.सि.दळवी Ha ata. ९९६७४१९५२२ | 509.mmd-mh@nic.in 

२७ | at. नि. मा. पवार वित्त विभाग ९९८७२३७७८० | nitin.pawar69 @nic.in 

(प्रतिनियुक्ती) 

२८ श्रीमती सु. वि. नियोजन विभाग | ९९६९३४७१५७ | sushama.kambli @nic.in 
कांबळी 

२९ | श्रीमती अ.अ.परब सा.प्र.वि. ९८२०३७६९२५ | anushree.parab @nic.in 

३० श्री. नं.गं.राऊत नियोजन विभाग | ८४५१०२३६६५ | nandkumar.raut @nic.in 

39. श्री. सु.दे.सरदार म.व बा.वि.वि. | ९३२२१६०३४० | sunil.sardar@nic.in 

३२ | St. अ.रा BIS न.वि.वि ९९६७२९७३५५ | anilkumarugale @ gmail.com 

33 श्री.र.म .परदेशी Haat. ९८९२३३१२२४ | ratansingh.pardeshi @nic.in 

rpardeshi4899 @ gmail.com 

३४ | श्री.अ.वि.सावरे सा.आ.वि. ९३२२५२८५६८ | anil.saware @nic.in 

३५ । श्री.म.वा.सारंग इ.मा.ब.क.वि. | ९८६९३१८७४५ | mahesh.sarang @nic.in 

३६ | श्रीमती शि. रा. सा.प्र.वि. ९८३३९६१६२३ | shilpa.deshmukh @nic.in 
देशमुख 

३७ | श्रीमती रु. का. वित्त विभाग ९९६७३०३६६९ | rupali.sawant@ gmail.com 
सावंत 

३८ श्रीमती सं. म. ग्रा.वि.वि. ९८६९९५३४८९ | sangeeta.kholgadge @nic.in 
खोलगाडगे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


अ. धिकाऱ्यांचे नांव । सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी ई-मेलचा पत्ता 


अ 
क्र. क्रमांक 
चिं २ ३ a षु 

३९ | श्रीमती सु.म.घाडगे | नियोजन विभाग | ७०२८४१८७२८ | sumita.ghadge @nic.in 

४० । श्रीमती स्वा. सं. वित्त विभाग ९५९४९०३६०३ | swati4Sandeep @ gmail.com 
विचारे 

४१ । श्रीमती स्मि.स.राणे । पा.पु.व.स्व.वि. | ९८६९८६९२७१ | smitarane@nic.in 

४२ श्री. सु.स.सामंत Hd af. ९८६९२०९३८३ | sunil.samant@nic.in 

४३ | att. नि.भ.सुर्वे BHAT. | ९८६९१६४७५४ | nitin.surve@nic.in 

४४ | श्री.बा.स.खंदारे शा.शि.व क्रि.वि. | ७९७७५०९८५१ | babakhandare18@ gmail.com 

४५ | stadt उ.वि.फरांदे | अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि | ९९२०९८३८८१ | 2015gaddesk25@gmail.com 

४६ श्रीमती वै q. इ.मा.ब.क.वि. ९८६७७८२३८८ | vaishali.fulsundar@nic.in 
Dayar 

४७ श्रीमती पू. प्र. अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि | ९८९२९८९१०५ | poojapm2001 (8 छाणावां].९0 
मानकर 

४८ | श्रीमती उ.पो.सावंत सा.प्र.वि. ७७३८९८५४५५ | urmila.sawant@nic.in 

४९ श्रीमती स्ने.र.बोरगे | पा.पु.व.स्व.वि. | ९५७५१४१३१७ | sneha.borge@nic.in 

yo श्री. वि.र.परमार शा.शि.व क्रि.वि. | ९९६७७९०९४४ | vishal.parmar@nic.in 

५१ | श्री. अ.भि.मोरे सा.आ.वि. ९८६९५७९८१४ | morearvind1970@yahoo.in 

५२ श्री.प्रवि.कुलकर्णी | म.वबा.वि.वि. | ९८९२३१२७०५ | prasad.kulkarni@nic.in 

५३ | SST. SETS वित्त विभाग ९८६९९७२६२५ | arun.dhalae @nic.in 

gy श्री. वि.सो.मेढे उ.ऊ.का.व ख.वि. | ९९६७६७३८९६ | vinod.mendhe @nic.in 

५५ | श्रीमती क.प्र.पिसे सा.आ.वि. ९८६९०६९३०० | kavita.pise @nic.in 

५६ श्रीमती मा.सं.शिंदे स.प.व व.वि. ९८६९६६१९५९. | madhavi.shinde@ gmail.com 

4g श्री. दे.ह.डाबेराव ग्रा.वि.वि ९६३७८४६०९२ | devisingh.daberao @nic.in 

५८ | श्री.रा.सु.वडनेरकर | वि.वन्या. वि. । ८१०८२७५९६४ | rajeshwadnerkar@gmail.com 

4 श्रीमती शि.दि वि. वन्या.वि. ९७०२३९८५८१ | shilpa.gaikwad @nic.in 
गायकवाड 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


